सरस्वती मंदीर शैक्षणिक संस्था, पुणे संचालित 
१) कै.द.मु. आंबेकर प्राथमिक विद्यालय, पुणे व 
२) डॉ.न.का. घारपुरे प्रशाला, पुणे या शाळांचे श्री. 
भैरवनाथ शिक्षण संस्था, पुणे या संस्थेस 
हस्तांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाह ३१२१/प्र.क्र.३३६/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/ (२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 

संदर्भ : १ विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांचे जा.क्र.शिउसं/प्राथ-२०२/पुवि/शाळा हस्तांतरण 
सुनावणी/२०२१/४०२७ दिनांक ११ जून, २०२१ चे पत्र. 
janie शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांचे जा.क्र.शिउसं/प्राथ-२०२/पुवि/शाळा 
हस्तांतरण सुनावणी/२०२१/३९७९ दिनांक १० जून, २०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 

सरस्वती मंदीर शैक्षणिक संस्था, शुक्रवार पेठ, थोरले बाजीराव रस्ता, पुणे संचालित १) कै.द.मु. 
आंबेकर प्राथमिक विद्यालय, पुणे या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित प्राथमिक (इयत्ता १ ली ते ४ थी) शाळेचे व 
२) डॉ.न.का. घारपुरे प्रशाला, पुणे या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक (इयत्ता ५ वी ते १० वी) शाळेचे, 
श्री. भैरवनाथ शिक्षण संस्था, धनकुडे नगर, बाणेर, पुणे संस्थेस हस्तांतर करण्याचे संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त 
झालेले प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय: 

उपरोक्त नमूद दोन्ही शाळांचे, श्री. भैरवनाथ शिक्षण संस्था, धनकुडे नगर, बाणेर, पुणे या संस्थेकडे 
हस्तांतर करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिळ केली जाणार 
नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शर्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(3) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४ सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(५) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने तक्रारी 
प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शार्तीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 


शासन निर्णय क्रमांक : माशाह ३१२१/प्र.क्र.३३६/एसएम-१ 


व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग 
झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील sear व्यतिरिक्त 
आवश्यक अटींचा समावेश करून, झाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसात करावी व 
त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२२१७४६३८२९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pravin Rajaram 


ra, 
9761306022! 


*330090०९०5१] d3f45f 


Mundhe See 
(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 
४) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, पुणे 
५) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, पुणे 
६) अध्यक्ष/ सचिव, सरस्वती मंदीर शैक्षणिक संस्था, पुणे 
७) अध्यक्ष/ सचिव, श्री. मैरवनाथ शिक्षण संस्था, पुणे 
८) निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


